महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दूरध्वनी क्र. :-०२२- २२०२९२८२ Email ID- navnath.pokale@nic.in 
क्रमांक : ठे.वि.यो.१०.२३/प्र.क्र.२८/२०२४/अर्थ-१ दिनांक : १४ मार्च, २०२४ 
ज्ञापन :- 
विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली 


रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक क्र. ठेवियो १०.०८/(२४९/२००८)/अर्थ-१, दि. २६.०५.२००८. 
प्रति, 


Ee) 


अधीक्षक अभियंता (द.ध.), मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक 
मुख्य अभियंता, पाटबंधारे विभाग, पुणे 

अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर 

अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, नाशिक 

अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ (उ.सं.), कोल्हापूर 

अधिक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, भंडारा 

अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय ,पुणे 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, लातूर. 


AD 


Rey) 


०9८ 
0s > <:-- << Sl SS SS 


षु 


-0४) 


9 
टन 


उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात 
विभागाने अवलंबिलेली सुधारित कार्यपध्दत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली 
आहे. या सुधारित कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 


२. सन २०२३-२४या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष २२३५- सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ६० - इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना 
शासकीय भविष्य निर्वाह निधी (०१)(०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (अनिवार्य) (२२३५- 
०६०५) या लेखाशीर्षाखालील मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील 
स्तंभ-४ येथील मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना स्तंभ - ८ प्रमाणे एकूण रू.४,४७,१६३/- (रक्‍कम रू.चार 
लक्ष सत्तेचाळीस हजार VHal त्रेसष्ट फक्त) इतका निधी या ज्ञापनाव्दारे वितरीत करण्यात येत 
आहे. 


३. या ज्ञापनान्वये उपलब्ध करण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये 
दि.२९.०३.२०२४ पुर्वी खर्च करण्यात यावा. विहीत मुदतीमध्ये निधी खर्चकरण्याची जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. तसेच निधी विहीत मुदतीमध्ये खर्च न झाल्यास सदर 
निधी समर्पित करून त्याबाबतचा योग्य तो खुलासा सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी 
यांची राहील. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ठे.वि.यो.१०.२३/प्र.क्र.२८/२०२४/अर्थ-१ 


४. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱयांच्या वारसांना वरील रक्‍कम अदा 
करण्याकरिता मंजुरीचे आदेश त्वरीत काढावेत. सदर आदेशाची प्रत शासनास व महालेखापालांच्या 
कार्यालयास पाठवावी. नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वितरीत केळेला निधी तात्काळ आहरित करण्याची 
कार्यवाही करावी. 
५. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍कम, तसेच संबंधितांना रक्‍कम अदा केल्याचा दिनांक 
इत्यादीचा तपशील शासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, खाली 
नमूद केलेल्या लेखात्रीर्षाखालील खर्च - Ford निष्पत्ती दर्शविणारे प्रमाणपत्र Rao ator 
स्टेटमेंट) महालेखापालाच्या कार्यालयातून घेऊन शासनास पाठवावे. 
६. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक - आय- २ खालील २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६० इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४ - ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने 
(अनिवार्य) (२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाळी संगणकीय वितरण 
प्रणालीव्दारे वितरीत केलेल्या तरतूदीतून भागवावा. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०३१४२२१९५६०५२७ असा 
आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NAVNATH BALU POKALE 


N A V N AT H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=bb7ebc7 121904e3d5d9cce00c3d4d60026da4234a9ad 
4be02e563492ad0fd04b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=2BCA9FE1A594249C25EA8CA912DF996D2919FC 
D15877A1BE506F663DB63E0978, cn=NAVNATH BALU POKALE 
Date: 2024.03.14 22:29:51 +05'30' 


(नवनाथ पोकळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


सहपत्र - विवरणपत्र 


प्रत- 


१) महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर 

2) अ.मु.स (जसं) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
3) सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४ आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


) 
) 
) 
६) अर्थ -१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


अधीक्षक अभियंता 
(द.ध.), मध्यवर्ती 
संकल्पचित्र संघटना, 
नाशिक 


के.शशिकांत दामू 
केदार 


श्रीमती जयश्री area 
केदार,पत्नी 


कार्यकारी अभियंता | पीडब्लुएमएच-७१८२० 


कै.दिनकर पाराजी 
बोऱ्हाडे 


मुख्य अभियंता, 
पाटबंधारे विभाग, पुणे 


कै.विजय संभाजी 
कांबळे 


अधीक्षक अभियंता, 
कोल्हापूर पाटबंधारे 
मंडळ, कोल्हापूर 
अधीक्षक अभियंता, 
यांत्रिकी मंडळ, नाशिक 


कै.शांताराम शांकर 
पाटील 


कै.विद्याधर हरिभाउ 
करपे 


अधीक्षक अभियंता, 
यांत्रिकी मंडळ (उ.सं.), 
कोल्हापूर 

अधिक्षक अभियंता, 
भंडारा सिंचन मंडळ, 
भंडारा 

अधीक्षक अभियंता, 
पाटबंधारे संशोधन व 
विकास संचालनालय 
पुणे 


कै.देविदास अंतराम 
Ree 


कै.रोहिदास जेसा 
राठोड 


श्रीमती शीतल दिनकर 
ares, uel 


पीडब्लुएमएच-७७३९१ 


वाहन चालक 
मदतनीस 


श्रीमती स्मिता विजय 
कांबळे,पत्नी 


(॥0/<072/५८१ 


श्री नरेद्र शांताराम 
पाटील,मुलगा 


जी.ई.एस.डी. ५ड/८६ 


पीडब्लुएमएच-८५०३३ |श्रीमती निळकमल विद्याधर 


श्रीमती सविता देविदास 
वरकडे,पत्नी 


बीआयआयडीएन 
- ३०९ 


श्रीमती बेबीबाई रोहिदास 
राठोड ,पत्नी 


IRD/AKL-349 


अधीक्षक अभियंता व ।कै.राजेंद्र नागनाथ हत्ते 
प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, 


लातूर. 


श्रीमती मंगलाबाई राजेद्र 
हत्ते ,पत्नी 


कालवा निरीक्षक | बीआरबीएन -४६८२६ 


एकुण रक्‍कम रूपये - चार लक्ष सत्तेचाळीस हजार एकशे त्रेसष्ट फक्त 


४४७,१६३ 


NAVNATH BALU POKALE : 


Date: 2024.03.15 11:19:05 +0530" 


igitally signed by NAVNATH BALU POKALE 
BALU POKALE 


NN: CN = NAVNATH E, C= IN, S = Maharashtra, = 
sOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
)EPARTMENT 


( नवनाथ पोकळे ) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन. 


